महाराष्ट्र शासन 


क्र.बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.१२०/शिक्षण-२ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०२० 


विषय:- सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, 
लेखाशिर्ष २२२५,ई७७७ या योजनेखाली मंजूर तरतुदीच्या 34% तरतूद खर्च करण्यास 
परवानगी देण्याबाबत... 


वाचा : वित्त विभाग,शासन निर्णय,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३,दिनांक४ मे, २०२० 


ज्ञापन :- 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लेखाशिर्ष 2224 ई७७, ३१सहायक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात रू.१००००.०० लक्ष (अक्षरी रूपये शंभर कोटी) इतकी 
तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मंजूर अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीतील रकाना क्र.४ मध्ये दर्शविलेली तरतूद खर्च करण्यास या ज्ञापनाव्दारे मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


(रूपये लाखात) 
अ.क्र. | योजनेचे नाव व लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय | वित्त विभागाच्या संदर्भिय शासन 
तरतूद निर्णयान्वये सन २०२०-२१ या 


आर्थिक वर्षातील मंजूर 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ३५% 
च्या मर्यादेत वितरीत करावयाची 


रक्‍कम 
a = 2 3 ४ 
a भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार | १००००.०० । 3400.00 
योजना, लेखाशिर्ष २२२५ ई७७७, 
३१ सहायक अनुदाने 
२. सबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त विवरणातील रकाना क्रमांक ४ मध्ये वितरीत करण्यात 


आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करावा.सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण 
(जिल्हानिहाय खर्च/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करावे. 

३. उपरोक्त योजनेअंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील खर्चाची उपयोगिता 
प्रमाणपत्रे नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांची राहील.तसेच,वित्तीय नियमावली,महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त 
विभागाने निर्गमित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करून कोणतीही वित्तीय अनियममितता 
होणार नाही,याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त,समाज कल्याण आयुक्‍तालय,पुणे यांची राहिल. 


8, सदर ज्ञापन हे वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.१२४९/व्यय-१४,दिनांक २५.८.२०२० अन्वये 
मिळालेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.१२०/शिक्षण-२ 


& 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२००८२८१६५२१०२४२२ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=! laharashtra, ou: 

e. Justice 
Sunil D Sardar esters 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b 


ef9206ece42981 
aab126657128d7cadca447533, cn=Sunil D Sardar 
Date: 2020.08.28 17:04:39 --05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त,समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

महालेखापाल,१ व 2 ( लेखा व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र,मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थ-३), मंत्रालय, मुंबई 


. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

. प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण सर्व 
. सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण सर्व 

. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सर्व 

९. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवडनस्ती (शिक्षण-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


